शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ पासून राज्यातील विद्यमान 
विनाअनुदानित संस्थांमध्ये नवीन पदविका अभ्यासक्रम 
सुरू करणे तसेच कमी केलेली प्रवेशक्षमता पुर्ववत 
करणे इ. साठी अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, 
नवी दिल्ली यांनी दिलेल्या मान्यतेस अनुसरून शासन 
मान्यता देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र. मान्यता-२०२२/(प्र.क्र.६१/२२)/तांशि-५ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: १७ ऑगस्ट, २०२२. 


संदर्भ : १ अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांची दि.२६.०७.२०२२ व १०.०८.२०२२ 
रोजीची प्राप्त मान्यतेची यादी. 
२) संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक १०/एनजीपी/ 
एआयसीटीई /वि.मान्यता/२०२२/७०४, दिनांक ११.०८.२०२२. 


प्रस्तावना :- 

अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांनी शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ पासून राज्यातील विद्यमान 
विनाअनुदानित संस्थांमध्ये नवीन पदविका अभ्यासक्रम सुरू करणे तसेच शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये पदविका 
अभ्यासक्रमाची कमी केलेली प्रवेशक्षमता पुर्ववत करण्यास मान्यता दिलेली आहे. त्यास अनुसरुन संचालक, 
तंत्रशिक्षण यांनी त्यांचे उपरोक्‍त संदर्भाधिन पत्राव्दारे त्याबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. 


शासन निर्णय :- 

अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांनी शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ पासून राज्यातील विद्यमान 
विनाअनुदानित संस्थांमध्ये नवीन पदविका अभ्यासक्रम सुरू करणे तसेच शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये पदविका 
अभ्यासक्रमाची कमी केलेली प्रवेशक्षमता पुर्ववत करण्यास दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन खालील तक्त्यात नमुद 
केल्यानुसार सोबत जोडण्यात आलेल्या Annexure A व 8 मध्ये नमुद संस्थांना त्यांच्या नावासमोर दर्शविण्यात 
आल्यानुसार खालील अटी व BAA अधिन राहून शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र प्रपत्र तपशिल 

1 १_| Annexure -A_ | विद्यमान विनाअनुदानित संस्थांमध्ये नवीन पदविका अभ्यासक्रम सुरू करणे 

2 | Annexure-B | विद्यमान विनाअनुदानित संस्थांमध्ये शैक्षणिक FY २०२२-२३ मध्ये कमी केलेली 
प्रवेशक्षमता पुर्ववत करणे 


१. सदर मंजूरी कायम विना अनुदान तत्वावर राहील. 

२. प्रस्तुत बाबतीत अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेने विहित केलेल्या तसेच दिनांक २१ मे, १९८३ च्या 
शासन निर्णयान्वये विहित केलेल्या अटींची पूर्तता करणे संबंधित संस्थेस बंधनकारक राहील. 

३. सदर अभ्यासक्रमासाठी संस्थेची प्रवेश क्षमता विवरणपत्रातील त्यांच्या नावासमोर नमूद केल्याप्रमाणे 
मर्यादित राहील. 

४. शासनाने विहित केलेल्या तसेच अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेने विहित केलेल्या सर्व अटी व शर्ती 
मान्य असल्याबाबत संस्थेस करारनामा करावा लागेल. तसेच संबंधित कागदपत्रांची आणि औपचारिक 
बाबींची पूर्तता संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य यांच्या संमतीने समाधानकारकरित्या करण्यात येईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०२२/(प्र.क्र.६१/२२)/तांशि-५ 


५. सदर पदविका अभ्यासक्रमांसाठी संबंधित संस्थेने महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळाची संलग्नता घेणे 
HERA आहे. 

६. प्रस्तुत बाबतीत अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांनी वेळोवेळी विहित केलेल्या अटी व 
महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळ, मुंबई यांनी वेळोवेळी विहित केलेल्या मार्गदर्शक सूचनानुसार सर्व 
बाबींची पूर्तता करणे संबंधित संस्थेस बंधनकारक राहील. 

७. अभ्यासक्रमांची शुल्क निश्चिती शुल्क नियामक प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ शासनाने वेळोवेळी 
निर्देशीत केलेल्या प्राधिकरणामार्फत विहीत करण्यात येईल. 

८. सदर अभ्यासक्रमांच्या मुदतवाढीस अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांची मान्यता घेण्याची 
कार्यवाही संस्थेने नियमाप्रमाणे करावी. 

९. नव्याने मान्यता देण्यात आलेल्या अभियांत्रिकी पदविका अभ्यासक्रमाच्या संस्थाप्रमुखांनी विद्यार्थ्यांना प्रवेशा 
देण्यापूर्वी अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांची मान्यता घेणे बंधनकारक राहील. सदर 
मान्यतेअभावी भविष्यात काही न्यायालयीन प्रकरणे उद्भवल्यास याप्रकरणी संबंधित संस्था पूर्णपणे 
जबाबदार राहतील. तसे हमीपत्र संबंधित संस्थाप्रमुखांनी संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र 
राज्य, मुंबई यांचेकडे सादर करावयाचे आहे. त्यानंतरच सदर संस्थांना अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी 
संचालनालयाने संमती द्यावयाची आहे. 

१०.संबंधित संस्थेने संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचेकडे आवऱ्यक ते प्रक्रिया शुल्क व संचीत 
ठेव संयुक्‍त खात्यात भरुन इतर कायदेशीर बाबींची पूर्तता करावी. 

११.सदर व्यावसायीक पदविका अभ्यासक्रमाचे प्रवेश शासनाने मान्य केलेल्या संबंधित अभ्यासक्रमांच्या Waa 
नियमानुसार/पद्धतीनुसार करण्यात येतील. 

१२.शुल्क नियामक प्राधिकरण/ शासनाने वेळोवेळी निर्देशीत केलेल्या प्राधिकरणामार्फत विहित केलेल्या 
शिक्षण शुल्कापेक्षा जास्त शुल्क संबंधित संस्थांनी आकारल्यास त्या संस्थांवर महाराष्ट्र एज्युकेशनल 
SRR (प्रोहिबिशान ऑफ कॅपिटेडन फी) अँक्ट, १९८७ अनुसार कारवाई करण्यात येईल. 

१३.संस्थेने अभ्यासक्रम चालविण्यास पूर्णवेळ शिक्षकवृंद व इतर तांत्रिक कर्मचारी शासन नियमाप्रमाणे नियुक्‍त 
करावेत. त्यांना नियमानुसार वेतन व भत्ते देण्यात यावेत. तसेच शिक्षकवृंद व इतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतन व 
भत्ते इत्यादीबाबत तसेच विद्यार्थ्यांकडून शासनाकडे तक्रारी आल्यास संस्थेवर कडक कारवाई करण्यात 
येईल. 

१४.संस्थेतील ग्रंथालयास आव्यक ती पुस्तके, नियतकालिके अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेच्या 
मानकानुसार खरेदी करणे आवश्‍यक आहे. तसेच विद्यार्थ्यांना वाचनालयाचा पुरेपूर उपयोग होण्याच्या 
दृष्टीने ग्रंथालयात विद्यार्थ्यांना अभ्यासिकेची सोय करणे आवश्‍यक आहे. तसेच विद्यार्थ्यांना अखिल भारतीय 
तंत्रशिक्षण परिषदेच्या मानकाप्रमाणे सर्व शैक्षणिक सोयीसुविधा (उदा. प्रयोगशाळा, वाचनालय, वर्गखोल्या 
इ.) करणे आवश्‍यक आहे. 

१५.सदर संस्था, संचालक, तंत्रशिक्षण यांच्या नियंत्रणाखाळी राहिल व संबंधित अभ्यासक्रमांच्या परीक्षा 
महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळ, वांद्रे, मुंबई यांच्याकडून घेतल्या जातील. 

१६.रॅगिंग संदर्भात मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश व महाराष्ट्र प्रोहिबिहान ऑफ रॅगिंग अक्ट, १९९९ यांची 
कठोरपणे अंमलबजावणी करणे आवऱ्यक राहील. 

१७.अभ्यासक्रमात बदल झाल्यामुळे / अभ्यासक्रम बंद झाल्यामुळे भविष्यात जी काही परिस्थीती उद्भवते त्यास 
संबंधित संस्था जबाबदार राहतील. याप्रमाणे तसे हमीपत्र संबंधित संस्थांनी द्यावयाचे आहे. 

१८. याशिवाय संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ, मुंबई व संबंधित 
विद्यापीठ यांनी घालून दिलेल्या अन्य अटी व शर्ती लागू राहतील. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०२२/(प्र.क्र.६१/२२)/तांशि-५ 


१९.ज्या संस्थांनी संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य यांच्याकडे विहीत नोंदणी शुल्क अदा केलेले नाही, 
त्या संस्थांकडून संचालकांनी अंतीम मान्यता देण्यापूर्वी ते वसूल करावे. या शासन मान्यतेनुसार नवीन 
अभ्यासक्रमांचा / वाढीव प्रवेशा क्षमतेचा समावेश शौक्षणिक वर्ष २०२२-२३ च्या प्रवेज्ञा प्रक्रियेत करण्याची 
कार्यवाही संचालक, तंत्रशिक्षण यांनी त्वरीत करावी. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन 
देण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०८१७१५००४८०३०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by ANIL RAGHUNATH KATKAR 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HIGHER AND. 
TECHNICAL EDUC 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=c3fecOb0f5c05dc9058175992109e62d3"5719b9dfb87a96 
579dc30c265d67ce, 
K. AT KA R pseudonym=75C1 1252335D0BA578468AEGES44C1 1FDBC35C9A, 
rialNumber=2356D82C73E8A0C7B6DA68B651 1 1972068947208 


se 
42CDAS76FEBEBF84581FC52A, cn=ANIL RAGHUNATH KATKAR 


CATION DEPARTMENT, postalCode=400032, 


Date: 2022.08.17 15:22:39 +05'30' 


(अनिल काटकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

२. संचालक, महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ, मुंबई, 

३. संबंधित सहसंचालक, तंत्र शिक्षण विभागीय कार्यालय, (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 

४. संबंधित संस्था, (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 

५. अतिरिक्‍त सचिव (तांत्रिक), भारत सरकार, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, ७ वा मजला, चंद्रळोक 
भवन, जनपथ, नवी दिल्ली - ११० ००१, 

६. सहायक शिक्षण सल्लागार (तांत्रिक), भारत सरकार, मनुष्यबळ विकास मंत्रालय (शिक्षण भाग), नवी दिल्ली, 

७. विभागीय अधिकारी, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, पश्चिम विभागीय कार्यालय, इंडस्ट्रियल इन्शुरन्स 
बिल्डींग, २ रा मजला, चर्चगेट, मुंबई, 

८. निवड नस्ती/तांशि-५. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्र. मान्यता-२०२२/(प्र.क्र.६१/२२)/तांशि-५, दि.१९७ ऑगस्ट, २०२२ सोबतचे 


Annexure A 
List of New Diploma Courses in Un-aided Institutes as approved by AICTE from A. Y.2022-23 


Sr | Institute | Institute Name Institute Address 3 Institution Program University Level Name of Course Course Intake Intake Variation | Course 
No Code $ Type Status Approved | Approved Applied for 
a for 2021-22} for 2022-23 
1 6466 A/P:-GHOGAON a Private-Self }ENGINEERING |Maharashtra |DIPLOMA ARTIFICIAL Un-aided 0 60 60 Application 
SHREE SANTKRUPA |(SHIVAJINAGAR) Pa Financing AND State Board of INTELLIGENCE (AI) for New 
INSTITUTE OF TAL:-KARAD x TECHNOLOGY __ {Technical AND MACHINE course 
ENGINEERING & | DIST:-SATARA Education, LEARNING 
TECHNOLOGY Mumbai 
2 6466 A/P:-GHOGAON S ENGINEERING {Maharashtra |DIPLOMA CIVIL AND Un-aided Application 
SHREE SANTKRUPA |(SHIVAJINAGAR) Pa AND State Board of ENVIRONMENTAL for New 
INSTITUTE OF TAL:-KARAD x TECHNOLOGY _ |Technical ENGINEERING course 
ENGINEERING & — |DIST:-SATARA Education, 
TECHNOLOGY Mumbai 
3 6466 A/P:-GHOGAON = ENGINEERING {Maharashtra |DIPLOMA MECHATRONICS Un-aided Application 
SHREE SANTKRUPA |(SHIVAJINAGAR) Pa AND State Board of for New 
INSTITUTE OF TAL:-KARAD s TECHNOLOGY __ |Technical course 
ENGINEERING & — |DIST:-SATARA Education, 
TECHNOLOGY Mumbai 


lofi 


शासन निर्णय क्र. मान्यता-२०२२/(प्र.क्र.६१/२२)/तांशि-५, दि. १७ ऑगस्ट, २०२२ सोबतचे 


Annexure B 


List of Intake Restored in Un-aided Institutes/ Diploma Courses as approved by AICTE from A. Y.2022-23 


Sr | Institute | Institute Name Institute Address 3 Institution Program University Level Name of Course Course Intake Intake as Revised Course 
No Code 3 Type Status Approved | per G.R. | Intake by | Applied 
a for 2021-22} Dated | AICTE for for 
10.8.2022 | 2022-23 
1 2513 |SHARDA AT.POST AURAD टु Private-Self |ENGINEERING Maharashtra |DIPLOMA MECHANICAL Un-aided 30 15 30 EoA Only 
POLYTECHNIC |SHAHAJANI a Financing AND State Board of ENGINEERING 
COLLEGE TQ.NILANGA, 4 TECHNOLOGY Technical 
DIST.LATUR(MS) Education, 
PIN.413522 Mumbai 
2 2513 |SHARDA AT.POST AURAD Private-Self |ENGINEERING Maharashtra |DIPLOMA Un-aided 30 15 30 
POLYTECHNIC |SHAHAJANI Financing AND 
COLLEGE TQ.NILANGA, TECHNOLOGY 
3 2513 |SHARDA AT.POST AURAD Private-Self |ENGINEERING Maharashtra |DIPLOMA ELECTRONICS Un-aided 30 15 30 
POLYTECHNIC |SHAHAJANI Financing AND State Board of AND 
COLLEGE TQ.NILANGA, TECHNOLOGY TELECOMMUNICA 
TION 
4 2513 |SHARDA AT.POST AURAD Private-Self |ENGINEERING DIPLOMA Un-aided 30 15 30 
POLYTECHNIC |SHAHAJANI Financing AND 
COLLEGE TQ.NILANGA, TECHNOLOGY 
DIST.LATUR(MS) 
PIN.413525 
5 4231 |LATE > टु Private-Self |ENGINEERING DIPLOMA Un-aided 60 30 60 
VASANTDADA = |NANDANVAN,NEAR ठे Financing AND 
POLYTECHNIC |WATER TANK, < TECHNOLOGY 
NAGPUR द 
i 4231 |LATE E-2/F-3., NEW हि Private-Self |ENGINEERING Maharashtra |DIPLOMA ELECTRONICS Un-aided 60 30 60 
VASANTDADA |NANDANVAN,NEAR ह Financing AND State Board of AND 
POLYTECHNIC |WATER TANK, < TECHNOLOGY Technical TELECOMMUNICA 
NAGPUR 7 
श्र 4231 |LATE E-2/F-3., NEW टु Private-Self |ENGINEERING Maharashtra |DIPLOMA Un-aided 60 30 60 
VASANTDADA = |NANDANVAN,NEAR छि Financing AND State Board of 
POLYTECHNIC |WATER TANK, < TECHNOLOGY Technical 
NAGPUR a 
i 4231 |LATE E-2/F-3., NEW टु Private-Self |ENGINEERING Maharashtra |DIPLOMA MECHANICAL Un-aided 60 30 60 EoA Only 
VASANTDADA = |NANDANVAN,NEAR ह Financing AND State Board of ENGINEERING 
POLYTECHNIC |WATER TANK, < TECHNOLOGY Technical 
NAGPUR é Education, 
Mumbai 


lofi 


